शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
विस्तारीकरणांतर्गत अभ्यासक्रम, 
तुकडी मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक मान्यता-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १५ जून, २०२१. 


संदर्भ: उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२२९/१७/मशि-४, 
दि.१२.१०.२०१७. 


शासन आदेठा 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, अधिनियम, १९९७ आणि संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर या विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी विस्तारीकरणांतर्गत 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये नवीन तुकडी व अभ्यासक्रमाच्या मागणीबाबतचे प्रस्ताव 
मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन दिनांक १२.१०.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या निकषांप्रमाणे छाननी करण्यात आली आहे. 
विद्यापीठाची शिफारस व शासनस्तरावर केलेल्या छाननीनुसार निकषांची पूर्तता करणाऱ्या प्रस्तावांना 
कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ मधील कलम ६२(५ व 
त्याखालील परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार खालील विवरणपत्र अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे विस्तारीकरणाच्या प्रस्तावांना त्याखाळीळ अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम विना 
अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ 
अ. संस्थेचे नाव व महाविद्यालयाचे नाव आणि पत्ता प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
क्र. 
(नवीन तुकडी) 
नागपूर विभाग 


दिं श्रीमती अंबाबाई खोब्रागडे शिक्षण सेवा मंडळ संचलित संताजी ।१) बी.ए. (TAGS ऑफ आर्टस) 
महाविद्यालय, आरमोरी, जि. गडचिरोली -४४१२०८ 


२ श्री किसनराव खोब्रागडे एज्यूकेहन सोसायटी संचलित यशवंत १ बी.ए. GAGS ऑफ आर्टस्‌) 
महाविद्यालय, लाखांदूर, जि. भंडारा. 


३ श्री किसनराव खोब्रागडे एज्युकेडान सोसायटी संचलित श्री. ।१ बी.ए.(बँचलर ऑफ आर्टस) 
किसनराव खोब्रागडे प्रशासकीय महाविद्यालय, वैरागड, जि. 
गडचिरोली. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, आलापल्ली, ता. अहेरी, जि. 
गडचिरोली. 


औरंगाबाद विभाग 
४ दिशा बहूद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित पीपल्स कॉलेज ऑफ ।१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
आर्टस्‌ अँड सायन्स, शोंद्रा परिसर, औरंगाबाद. 
५ श्रमसाफल्य बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित ए.एम.डी. ।१) बी.ए. ISH ऑफ SICH) 
आर्टस्‌ अंड सायन्स कॉलेज, मंठा रोड, जालना. 
अमरावती विभाग 
६ ।चंफा चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित पुंडलिक प्रशासकीय १) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
महाविद्यालय, कॅम्प रोड, अमरावती. 2) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
७ ।'निलकंठेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित संत गजानन १) बी.ए. (TAA ऑफ आर्टस) 
महाराज महाविद्यालय, निमकर्दा, ता. बाळापूर, जि. अकोला 
(नवीन अभ्यासक्रम) 
नागपूर विभाग 
८ ।राजमाता जिजाऊ बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित ।१) एम.ए. (पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशान) 
छात्रवीर राजे संभाजी प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, मोरवा, ।२) डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन 
पो. ताडली, जि. चंद्रपूर - ४४२४०६ अँड जर्नलिजम्‌ 
९ श्रीमती अंबाबाई खोब्रागडे शिक्षण सेवा मंडळ संचलित संताजी ।१) एम.ए. (पब्छिक sees) 
महाविद्यालय, आरमोरी, जि. गडचिरोली - ४४१२०८. 2) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
ण ० श्री किसनराव खोब्रागडे एज्युकेशन सोसायटी संचलित यशवंत | 9) एम.ए. (पब्लिक अंडमिनिस्ट्रेशान) 
महाविद्यालय, लाखांदूर, जि. भंडारा. 
|. १ श्री किसनराव खोब्रागडे एज्युकेडान सोसायटी संचलित श्री १) एम.ए. (पब्लिक अडमिनिस्ट्रेडान) 
किसनराव खोब्रागडे प्रशासकीय महाविद्यालय, वैरागड, जि. 
गडचिरोली - ४४१२१७. 
१२ बाळ गंगाधर टिळक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचलित संत |।१) एम.ए. (पब्लिक अंडमिनिस्ट्रेशान) 
गजानन महाराज वाणिज्य महाविद्यालळय,मोहपा रोड, उमरेड, 
जि. नागपूर. 
१३ स्नेहसदन बहुउद्देशीय संस्था संचलित बी. जी. कालेज, १) बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी 
एमआयडीसी रोड, टी-पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, गडचिरोली. स्टडीज) 
२) बी.ए. (ट्रॅव्हल अँड टुरिजम) 
१४ ।सौ. वच्छलाबाई मामूलकर बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था ।१ एम.ए. (पब्लिक अंडमिनिस्ट्रेशान) 
संचलित श्री संत गजानन महाराज प्रशासकीय सेवा 
महाविद्यालय,कांद्रि जांब, ता. मोहाडी, जि. भंडारा. 
१५ [pry ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था संचलित आदर्ठा १) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, धाबेटेकडी, ता. अर्जुनी, जि. 
गोंदिया. 
१६ [pty ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था संचलित गोंडवाणा १) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


Set Furs क्रमांकः मान्यता-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


१७ 


बाळ गंगाधर टिळक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचलित स्व. 
वच्छलाबाई मामूळकर प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
मुरमाडी/तुपकर, ता. GRIM, जि. भंडारा. 


१) एम.ए. (पब्छिक अडमिनिस्ट्रेशान) 


१14 


भोंडेकर सांस्कृतिक, HIST, सामाजिक शिक्षण संस्था संचलित, 
मंजुळाबाई भोंडेकर महाविद्यालय,नहर रोड, केसलवाडा मार्ग, 
भंडारा 


१) एम.ए. (पब्लिक 
अँडमिनिस्ट्रेशान) 


अमरावती विभाग 


१९ 


स्व. आबासाहेब खेडकर शिक्षण संस्था संचलित स्व. शोभाताई 
माणिकराव देशमुख महाविद्यालय, सुल्तानपुर, पो. मुंडगाव, ता. 
आकोट, जि. अकोला. 


१) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
2) बी.कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 


२० 


आधार एज्युकेशन अंड वेल्फेअर सोसायटी संचलित दीपस्तंभ 
महाविद्यालय, शेगाव, जि. बुलढाणा. 


१) बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी 
स्टडीज) 


२१ 


कमल विद्या प्रसारक मंडळ संचलित, भगवानराव प्रशासकीय 
महाविद्यालय, He, ता. तीवसा, जि. अमरावती. 


१) एम.एल.आय.एस्सी. (मास्टर 
ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन 
सायन्स) 

२) बी. कॉम. (बॅचलर ऑफ कॉमर्स) 
३) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
इन्फॉर्मेशन सायन्स 


२२ 


कमल विद्या प्रसारक मंडळ संचलित सेट थॉमस प्रशासकीय 
महाविद्यालय, बियाणी चौक, अमरावती. 


१) एम.ए. (पब्छिक अँडमिनिस्ट्रेजान) 
२) एम.ए. (संस्कृत साहित्य) 
3) एम.ए. (योगशास्त्र) 


२२ 


बाळ गंगाधर टिळक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचलित विठू 
माऊली प्रशासकीय सेवा हाविद्याळय,माणोली, ता. घाटंजी, 
जि. यवतमाळ. 


१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 


नांदेड विभाग 


२४ 


छत्रपती राजषि शाहू प्रतिष्ठान संचलित संत नामदेव 
प्रशासकीय पदवी महाविद्यालय, हाऊस नं. ए/४४०/५०, 
बालाजी नगर, शासकीय विश्रमगृहाच्या मागे, वसमत, जि. 
हिंगोली. 


१) बी.कॉम. (SIO ऑफ कॉमसी 


औरंगाबाद विभाग 


२५ 


विश्व बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित गंगा महाविद्यालय, 
गट नं.- ४५, ८०, कुंभेफळ, ता. जि. औरंगाबाद 


१) बी.ए. (बॅचलर ऑफ आर्टस) 
२ बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी 
स्टडीज) 


२६ 


दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित पिपल्स कालेज 
ऑफ आर्टस्‌ अँड सायन्स, शोंद्रा परिसर, औरंगाबाद. 


१) एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


2. अटीव शर्ती :- 


३. 


१) 


4) 


विद्यापीठाने 41.4. 2029-2022 करीता बी.ए. (सिव्हिल सर्व्हिसेस) हा पदवी अभ्यासक्रम 
मान्यतेसाठी प्रस्तावित केळेळा आहे. तथापि, बी.ए. (सिव्हिल सर्व्हिसेस) या पदवीचा 
उल्लेख किंवा समावेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात आलेला 
नसल्याने बी.ए. या पदवी अभ्यासक्रमामधून (सिव्हिल सर्व्हिसेस) हे नाव वगळण्याच्या 
अटीस अधीन राहून बी.ए. या विद्याशाखेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त तक्त्यामध्ये ज्या अनुदानित महाविद्यालयांना नवीन तुकडी व अभ्यासक्रम मंजूर 
करण्यात आलेले आहेत ते कायम विनाअनुदान तत्वावरील असल्याने सदर मान्यतेच्या 
अनुषंगाने अशा महाविद्यालयांना अनुदान तत्त्वावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची 
मागणी करता येणार नाही. 

उपरोक्त विवरणपत्रात मान्यता मिळालेल्या तुकडी व अभ्यासक्रमांच्या अनुषंगाने 
महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचाळकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन 
ज्युडीशियल KET पेपरवर सादर करावे. 

महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 
उपरोक्त विवरणपत्रात मान्यता मिळालेल्या तुकडी व अभ्यासक्रमांच्या अनुषंगाने 
महाविद्यालयांनी संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार आवश्‍यक अध्यापक व कर्मचारी यांची 
नेमणूक करावी तसेच, इतर सर्व आव्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात. त्याची 
खात्री विभागीय सहसंचालकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट 
क्र. ३ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑॅफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) 
रेग्युलेशन २००९ मध्ये तुकडी व अभ्यासक्रमांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित 
निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 

संबंधित विद्यापीठांनी, वरील विवरणपत्रातील महाविद्यालयांनी प्रकरणपरत्वे नॅक 
मुल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा. 


विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 


शासन मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक ४ 
मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(०२/२१)/मशि-४ 


8 मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन तुकडी व अभ्यासक्रमाचा महाविद्यालयनिहाय 
नियतकालिक आढावा घेऊन सदर तुकडी व अभ्यासक्रमामध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर नवीन तुकडी व अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द 
समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा 
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक 
२४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात 
आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची 
राहील. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६१५११०८४४३७०८ असा आहे. 
हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatray 
Vasantrao Kharke (कणा 
(द.व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) कुलसचिव, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर महाराष्ट्र 
राज्य 

२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३) सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 

४) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 

५) निवड नस्ती (मरि-४) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


